फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ 
पासून औषधनिर्माणशासत्र पदवी व पदव्युत्तर 
पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत प्रवेश क्षमतेनुसार 
अभ्यासक्रम बंद तथा प्रवेशा क्षमता कमी 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९७/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १९ ऑगस्ट, २०२०. 


संदर्भ :- १) फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक क्र.पीसीआय 
८५१/२०२०-पीसीआय, दिनांक ०५/०८/२०२०. 
२) शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२०/प्र.क्र. ९७/तांशि-४, दिनांक २३/७/२०२०. 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी / 
मान्यता/२०२०/५६२, दिनांक ११/०८/२०२०. 


प्रस्तावना : 

फार्मसी HiRes ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या वर नमूद संदर्भ १ येथील ०५/०८/२०२० च्या 
पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भ २ येथील दिनांक 
११/०८/२०२० च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार शासन निर्णय क्रमांक टीईएम- 
२०२०/प्र.क्र.९८/तांशि-४, दिनांक २३/०७/२०२० सोबतच्या Annexure “A” मधील मा.श्री. बबनराव 
पाचपुते विचारधारा ट्रस्टचे ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्युजान्स (इंटिग्रेटेड कॅपस), काष्टी, श्रीगोंदा, 
जि.अहमदनगर या संस्थेच्या नावासमोरील प्रवेशा क्षमतेमध्ये सुधारणा करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासननिर्णय : 

शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९८/तांशि-४, दिनांक २३/०७/२०२० सोबतच्या 
Annexure “A” मधील अ.क्र.१२० समोरील मा.श्री. बबनराव पाचपुते विचारधारा ट्रस्टचे ग्रुप ऑफ 
इन्स्टिट्युजान्स (इंटिग्रेटेड कॅपस), काष्टी, श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर या संस्थेच्या नावासमोरील 
रकाना क्रमांक १२ व १३ मध्ये अनुक्रमे “१२” व “-६” ऐवजी “१५” व “-३” अशी सुधारणा करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९७/तांशि-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८१९१२१६३७७००८ असा आहे . हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=637145fd393d6d5c7 13e94e6da7bc6bee2301 1448b7fc64d13 
8630b9c76ae7a2, postalCode=400032, 


street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=fcf7172a73579b34fa622983d8fb647780fbef1d35a1ca9 
D H A R U R KA R 75955eb9193f3f800, ou=HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SANJAY AUDUMBAR 
DHARURKAR 
Date: 2020.08.19 17:02:34 +05'30" 


(संजय औ.धारुरकर ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

. संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५. प्राचार्य, मा.श्री. बबनराव पाचपुते विचारधारा ट्रस्टचे ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्युऱान्स (इंटिग्रेटेड कॅपस), 
काष्टी, श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर (संचालक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया,कम्बाइन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान-इ- 
गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

७. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 

९. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती/तांशि-४ 


oc Av AD -O 


पृष्ठ २ पैकी 2 


